अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 
शिष्यवृत्ती/निर्वाह भत्ता अदा करणेसाठी 
निधी वितरण. (कार्यक्रम खर्च- मागासवर्गीय 


कल्याण) 
BARNS २२२५ एफ०९४, २२२५ ३५२९, 
२२२५ एफ१११ 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०२/कार्यासन ६ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १८ जून, २०२१. 


वाचा :- 
१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१ /प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि.६.०४.२०२१. 
2) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.५११/का-१२. 


प्रस्तावना :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे शिष्यवृत्ती/निर्वाह भत्ता लाभ 
देण्याबाबत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांतर्गत सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाअखेर प्रलंबित शिष्यवृत्ती 
अदा करण्यासाठी सन २०२१-२२ मधील उपलब्ध आर्थिक तरतुदींतून निधी वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन 
क्र.२ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन वित्त विभागाने काही प्रमाणात निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता दिली आहे, सदर मर्यादेत निधी वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ याखाली मुख्य 
लेखाशीर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या खाली 
१) शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क २) व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी फी प्रतिपूर्ती व ३) व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे 
शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता या योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ ते सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील 
प्रलंबित शिष्यवृती अदा करण्याकरीता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंल्पीय तरतुदीमधुन वित्त 
विभागाच्या मान्यतेच्या मर्यादेत खालीलप्रमाणे रकाना ५ मध्ये नमुद निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब सन २२-२०२१ | सदर शा.नि. अन्वये 
मधील अर्थसंकल्पित | वितरीत करण्यात 
तरतूद येत असलेला निधी 
a re २ 3 fs oe | दु 
शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क २२२५ ३४, ३५००.०० १७५०.०० 
एफ०९४ । शिष्यवृत्ती/ 
व्यावसायिक अभ्यासक्रम | २२२५ ३५२९ | विद्यावेतने 3000,00 १०५०.०० 
शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती 
व्यावसायिक अभ्यासक्रम २२२५ १५०.०० १५.०० 
संलग्नित निर्वाह भत्ता एफ१११ 
एकूण ६६५०००. २८१५००. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र. ०२/कार्यासन.६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.२८१५.०० लाख (अक्षरी रुपये अठ्ठावीस कोटी पंधरा लाख फक्त) इतका निधी 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात 
येत आहे. प्रकरणी विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.१६.०४.२०२१ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशीर्षनिहाय/ 
उपलेखाशीर्षनिहाय शिष्यवृत्ती अदा करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांचा तपशील, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास पाठवावी व निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील निधी वितरणासाठी 
प्रस्ताव सादर करावा. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४४१/व्यय-१४, दि.१९.०५.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१८१४५३५६२१२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ravindra 0000000 री 
Digambarro ण. 
Aute oe 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग 

५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

७. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

८. सर्व प्रकल्प अधिकारी,एकात्मीक आदिवासी विकास प्रकल्प 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. निवड नस्ती (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


